अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून नियुक्त झालेल्या 
तथापि जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करु न 
शकलेल्या अथवा अन्य जात वैधता प्रमाणपत्र 
सादर केलेल्या नगर विकास विभागतील (नगर 
रचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग) अधिकारी/ 
कर्मचाऱ्यांची १० अधिसंख्य पदे निर्माण 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- जापप्र-४५१९/प्र.क्र.१९०/नवि-२७ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
चौथा मजला, मुख्य इमारत, HATHA, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक:- ११ जानेवारी, २०२१. 


वाचा: 9) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३०८/१६-ब, 
दिनांक २१.१२.२०१९. 
२) संचालक, नगर रचना,पुणे यांचे पत्र क्र.आस्था/अनु.जमाती/प्रशा-१/७२८, 
दिनांक १३.०२.२०२०. 

प्रस्तावना:- 

सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक २१.१२.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये, अनुसूचित 
जमाती प्रवर्गातून नियुक्‍त झालेल्या तथापि, जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करु न शकलेल्या अथवा अन्य 
मागास प्रवर्गाचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केलेल्या अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांसाठी अधिसंख्य पदे निर्माण 
करुन त्यांच्या सेवा अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत. त्यानुसार, नगर विकास 
विभागाच्या अधिनस्त असणाऱ्या नगर रचना आणि मूल्यनिर्धारण विभागातील अधिकारी / कर्मचारी यांची 
सहायक संचालक, नगररचना (३ पदे), नगर रचनाकार (२ पदे), वरिष्ठ लिपीक (३ पदे), प्रमुख आरेखक (१ 
पद), सहायक आरेखक (१ पद) seal एकूण १० अधिसंख्य पदे निर्माण करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. या संदर्भात पुढील निर्णय घेत आहे. 
शासन निर्णय :- 

अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून नियुक्त झालेल्या तथापि, जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करु न 
शकलेल्या अथवा अन्य मागास प्रवर्गाचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केलेल्या अधिकारी / कर्मचाऱ्यांसाठी 
तसेच, जात प्रमाणपत्र पडताळणीच्या निर्णयाविरुध्द न्यायालयात दावा दाखल केलेल्या परंतू 
मा.न्यायालयाने जात पडताळणीच्या निर्णयास स्थगिती दिळेळी नाही अशा प्रकरणातील अधिकारी / 
कर्मचाऱ्यांसाठी संबंधित कार्यालयाच्या आस्थापनेवर या शासन निर्णयान्वये विवरणपत्र “१” मध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे १० अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यात येत आहेत. 
२. अधिसंख्य पदावर सेवा वर्ग करण्यात येणारे अधिकारी / कर्मचारी सध्या ज्या पदावर कार्यरत 
आहेत त्या पदाचे अधिसंख्य पद निर्माण करण्यात येत असून, संबंधित नियुक्‍ती अधिकाऱ्याने करावयाच्या 
नियुक्त्या तात्पुरत्या स्वरुपात ११ महिन्याच्या कालावधीसाठी किंवा संबंधित अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांच्या 


शासन निर्णय क्रमांकः जापप्र-४५१९/प्र.क्र.१९०/नवि-२७ 


सेवानिवृत्तीच्या दिनांकापर्यंत किंवा अभ्यास गटाच्या शिफाशी शासनास प्राप्त होऊन त्यावर शासनाचा 
अंतिम निर्णय होईपर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंत अस्तित्वात 
राहतील. 

३. ज्या संवर्गाचे नियुक्ती प्राधिकारी हे प्रादेशिक विभाग प्रमुख आहे. त्या संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या सेवा 
अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्याचे आदेश नगर रचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग कार्यालयाने सामान्य 
प्रशासन विभागाच्या (सामान्य प्रशासन विभाग / कार्यासन १६-ब) दि.२१.१२.२०१९ च्या शासन 
निर्णयानुसार तात्काळ निर्गमित करावेत व त्याची प्रत शासनास उपलब्ध करुन द्यावी. 

४. अधिसंख्य पदाच्या वेतनावर येणारा खर्च हा संबंधित अधिकारी/ कर्मचारी सध्या ज्या कार्यालयात 
कार्यरत आहेत त्या कार्यालयाच्या वेतनासंबंधीच्या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा आणि संबंधित 
वित्तीय वर्षाच्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

५. हा शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाच्या बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३०८/१६-ब, 
दि.२१.१२.२०१९ च्या शासन निर्णयामधील तरतुदीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

q. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०११११११३३६३६२५ असा आहे. हा निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by ७०१४ KARBHARI CHAUDHARI 
Date: 2021.01.11 15:37:51 +05'30' 


(३ 


अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, --------- 

१०) संबंधित अधिकारी/कर्मचारी.(संचाळक, नगर रचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग,महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांचे 
मार्फत) 

११) निवड नस्ती,नवि-२७. 


(विजय चौधरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर. 
२) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग,मुंबई. 
३) संचालक, नगर रचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
४) संचालक, लेखा व कोषागारे,मुंबई. 
५) सह सचिव, वित्त विभाग,कार्यासन आपुक,मंत्रालय,मुंबई. 
६) उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, (कार्यासन १६-बो,मंत्राळय,मुंबई. 
७) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी,मुंबई. 

) 

) 


vo 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जापप्र-४५१९/प्र.क्र.१९०/नवि-२७ 


तसेच जात वैधता प्रमाणपत्राबाबत न्यायालयीन प्रकरणे प्रलंबित असलेले अधिकारी/कर्मचारी 


“विवरणपत्र-१” 


जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करु न शकलेल्या, अन्य मागासवर्ग जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केलेल्या, 


अ. अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांचे नांव सध्याचे पदनाम मूळ नियुक्तीचा मूळ नियुक्‍ती नियुक्तीचा मार्ग । सेवानिवृत्तीचा | जात प्रवर्गाची शेरा 
क्र. दिनांक झालेले पद दिनांक । सद्यःस्थिती 
अ) नियुक्ती प्राधिकारी : शासन 
Lo | श्रीमती मंजुषा राजेंद्र घटे (मं.पा.आसई) | सहायक संचालक, नगर रचना | २८/११/१९८९ | रचना सहायक पदवी पदोन्नती ३१/०५/२०२४ = | fama) | _-----_____| 
२. | श्रीमती अमिता रामराव रंभाड | सहायक संचालक, नगररचना | ११/१२/१९८९ | रचना सहायक पदवी पदोन्नती in अंक शिंक 
(अ.म.बोरकर) 
३. । श्री.प्रशांत नामदेवराव गावंडे सहायक संचालक, नगररचना | २०/१२/१९८३ | रचना सहायक पदविका पदोन्नती | ३१/१२/२०२१ | भ.ज.क(वैध) | _----____| 
४. | श्री.शिवराम तुकाराम शिताफ नगर रचनाकार १४/०३/१९८५ । रचना सहायक पदविका पदोन्नती | ३०/०६/२०२३ _ | faa) | _----______| 
५. | श्री.राजेंद्रसिंग शामसुंदरसिंग चौहान । नगर रचनाकार ०२/०८/१९८५ | रचना सहायक पदविका पदोन्नती | ३१/०५/२०२४ | अ.ज.(अवैधो | _---- | 
ब) नियुक्‍ती प्राधिकारी : संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
शि . | श्रीमती कल्पना अनंत गुमटे (कल्पना | वरिष्ठ लिपिक ०७/०३/१९९० | कनिष्ठ लिपिक पदोन्नती ककती | 
सुधाकर मानकर) 
२. | श्रीमती अनिता उदय वाल्हेकर (अनिता | वरिष्ठ लिपिक १४/११/१९९४ | कनिष्ठ लिपिक पदोन्नती i क क | 
तुकाराम जाधव) 
३. | श्री.विनोद विठोबाजी खापेकर वरिष्ठ लिपिक ११/०३/१९८६ | कनिष्ठ लिपिक पदोन्नती ३०/०९/२०२० | fama) | ----_| 
४. | श्री.बापू कृष्णा ढगारे प्रमुख आरेखक २२/०७/१९८५ | कनिष्ठ आरेखक पदोन्नती ३१/०५/२०२४ _ | fama) | _-----_____| 
५. | श्री.प्रभाकर बळीराम सातपुते सहायक आरेखक ०५/१०/१९९० | कनिष्ठ आरेखक पदोन्नती ३१/१२/२०२५ | वि.मा.प्रवैधो | _---- | 


Digitally signed by VIJAY KARBHARI CHAUDHARI 


Date: 2021.01.11 15:38:05 +05'30' 


(विजय चौधरी) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


